लेखाशिर्ष -८६७४ खालील प्रतिभूती ठेवी. 

भूसंपादन संदर्भ ५०९/२०१० व ६३२ / २०१० श्री. 
औदूंबर रं.कोटलवार व इतर यांना उदगीर 
शहराबाहेरून जाणा-या वळण सस्त्यासाठीच्या 
कामाकरीता भूसंपादनाचा वाढीव मावेजा अदा 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन. 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : भूभाडे- २०२३ / प्र.क्र.१७०/ रस्ते-०७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक - २३.११.२०२३ 


वाचा:- १. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. न्याखभ-२०१५/प्र.क्र.१९६/अर्थ-२, दि.१२.०८.२०१४ आणि 
क्र.न्याखभ-२०१५/प्र.क्र.१३१/अर्थ-२, दिनांक.३ जून २०१५. 
२. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र: अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ६५/अर्थ-३, दिनांक १६ जून २०२०. 
३. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २४.०६.२०२१व 
दि. १४.१०.२०२१. 
४. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर यांचे दि.२१ ऑगस्ट, २०२३ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

उदगीर शहराबाहेरुन जाणा-या वळण रस्त्यासाठीच्या कामाकरीता भूसंपादनाचा वाढीव 
मावेजा अदा करण्याबाबत मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या दि.१३-०७-२०२३ रोजीच्या 
आदेशान्वये सदरचा मावेजा आदेशाच्या दिनांकापासून १२ आठवडयांच्या आत मा. न्यायालयात 
भरण्याबाबत आदेशित केले आहे. त्यानुषंगाने प्राप्त संदर्भीय क्र. ४ येथील प्रस्तावावर वित्त विभागाचे 
संदर्भिय शासन निर्णय / परिपत्रकामधील सूचना विचारात घेवून खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला 
आहे. 


शासन निर्णय :- 

उदगीर शाहराबाहेरुन जाणा-या वळण रस्त्यासाठीच्या कामाकरीता भूसंपादनाचा वाढीव 
मावेजा अदा करण्याबाबत मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या दि.१३-०७-२०२३ रोजीच्या 
आदेशान्वये सदरचा मावेजा आदेशाच्या दिनांकापासून १२ आठवडयांच्या आत मा. न्यायालयात 
भरण्याबाबत आदेशित केळे आहे. त्यानुसार वाढीव मोबदला रक्‍कम रु. २,७०,६५,१५३/- (अक्षरी रूपये 
दोन कोटी सत्तर लक्ष पासष्ट हजार एकरी त्रेपन्न फक्त ) इतका निधी मा. न्यायालयामध्ये जमा 
करण्यासाठी याद्वारे शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर व विशेष भूसंपादन अधिकारी, 
उदगीर यांनी पुढील अटींची पुर्तता करण्याची दक्षता घ्यावी:- 
अ) उपरोक्त रक्‍कम जमा करण्यासाठी झालेला विलंब क्षमार्षित करण्याची व त्यानुषंगाने ही 
रक्‍कम जमा करण्यासाठी मुदत वाढवून मिळण्याची विनंती मा. न्यायालयास करण्यात यावी. 
ब) त्यानतंर सदरहू मंजुर झालेल्या रक्कमेचा तातडीने न्यायालयात भरणा करावा व चलनाची 
प्रमाणित प्रत त्वरेने शासनास सादर करावी. 
क) प्रस्तुत न्यायाळयीन प्रकरणात मा. वरिष्ठ न्यायालयाचा अंतिम निर्णय लागल्याशिवाय किंवा 
वरिष्ठ न्यायालयाच्या निदेशाशिवाय तसेच राष्ट्रीयकृत बँकेच्या हमीशिवाय ( राष्ट्रीयकृत बँकेची 
हमी उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयापर्यंत Valid असणे आवश्‍यक राहील.) संबंधितांना रक्‍कम 


शासन निर्णय क्रमांकः YATS- 2023 / प्र.क्र.१७०/ रस्ते-०७. 


वितरीत करण्यात येवू नये, sett लेखी विनंती सरकारी वकीलांमार्फत न्यायालयास करण्यात 
यावी. 
इ) या प्रकरणी कोणत्याही खातेदारास मा. न्यायालयामार्फत कोणत्याही बाबतीत दुहेरी फायदा 
होणार नाही याची उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उदगीर यांनी दक्षता घ्यावी. 
3) लेखाशिर्ष ८६७४ - शासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती ठेवी अंतर्गत येणाऱ्या न्यायालयाच्या किंवा 
न्यायाधिकरणाच्या न्यायनिर्णयाची, हुकुमनाम्याची किंवा निवाडयाची पूर्ती करण्याबाबत विभागाने 
दिनांक १२/०८/२०१४ व ३/०६/२०१५ रोजी परिपत्रके निर्गमित केली आहेत. त्यानुसार तसेच 
अशा प्रकरणी वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या परिपत्रक / शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
निदेशानुसार कार्यवाही करावी. 
उ) वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि. २९-०७-२००६ मधील अटींच्या अधीन राहून तसेच रक्कमेची 
परिगणना अचूक असल्याची जबाबदारी अधीक्षक अभियंता, लातूर यांची राहिल. 
३. यावर होणारा खर्च हा “८६७४- शासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती ठेवी-१०१, शासनाने ठेवलेल्या 
प्रतिभूती ठेवी- (अ) न्यायालयाकडे जमा केलेल्या प्रतिभूती CHAT (संगणक संकेतांक - ८६७४-००१९) 
“या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाच्या मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. उपरोक्त लेखाशिर्षाखाली देण्यात आलेली मंजूर रक्‍कम ही अंतिम आहे. त्यानुषंगाने, 
अ) जर वरिष्ठ न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या अपिलाचा अंतिम निकाल झासनाच्या 
बाजूने लागला तर या आदेझान्वये मंजूर करण्यात आलेली रक्कम न्यायालयाकडून काढून 
त्या रकमेचा भरणा ८६७४- झासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती ठेवी-१०१, शासनाने ठेवलेल्या 
प्रतिभूती ठेवी- (अ) न्यायालयाकडे जमा केलेल्या प्रतिभूती LAHAT (संगणक संकेतांक -८६७४- 
००१९) " या लेखाशिर्षाखाली करावा लागेल. मात्र 
जर वरिष्ठ न्यायालयाचा निकाल शासनाच्या विरुध्द बाजुने लागला तर सदरहू रक्‍कम 
उपरोक्त (अ) मधील लेखाशिर्षाखाली जमा दर्शवून, मागणी क्र .एच-७, मुख्य लेखाशिर्ष ५०५४ 
मार्ग व पुल यावरील भांडवली खर्च (०२)(००), वनीकरण (५०५४ ०५८१) या लेखाशिर्षा 
अंतर्गत लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा लागणार आहे. त्या परिस्थितीमध्ये अधीक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर हे आवऱ्यक त्या “भारीत निधी” मंजुरीबाबतचा सविस्तर 
प्रस्ताव विहीत मार्गाने शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करतील. 
५. उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उदगीर यांनी मा. वरिष्ठ न्यायालयामधील 
अपिलाचा निकाल लागल्याबरोबर या प्रकरणी आव्यक ती कार्यवाही त्वरीत करावी आणि केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या यंत्रणेमार्फत शासनास सादर करावा. 
६. प्रस्तुत आदेश संदर्भिय वित्त विभागाचे परिपत्रक / शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास 
प्रदान केलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३११२३१२५५२१४७१८ असा आहे. हा 
BMT डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 
5. 


4.20=ccd661813d437193c30b84b205e0a135838bd8252e5bad56d9 


TIRLOTKAR sect teh = 
(प्रदीप पु. तिर्लोटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड. 
२) जिल्हाधिकारी, लातूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः भूभाडे- 2023 / प्र.क्र.१७०/ रस्ते-०७. 


3) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,लातूर. 
४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.२, लातूर. 

५) वित्त विभाग, (अर्थ-२व३), मंत्रालय, मुंबई 

६) कार्यासन अधिकारी (अर्थ-१), सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
0) निवडनस्ती- कार्यासन रस्ते-७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


